महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परिक्षा 
२०१७ मधील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
या पदावरील पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.9२/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ डिसेंबर, २०२० 


शासन निर्णय 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या क्रमांक : ३७४(२)/२०१७/१४-ब, दिनांक २०.६.२०१९ च्या पत्रान्वये 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा-२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) या पदासाठी ७ उमेदवारांची नियुक्तीसाठी शासनास शिफारस केली होती. त्याअनुषंगाने सदरहू 
शिफारशीस अनुसरुन कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या ७ उमेदवारांना सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
समक्रमांक दि.२६.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी तात्पुरती नियुक्ती 
देण्यात आली आहे. 
२. उपरोक्त नमूद दि.२६.१२.२०१९ च्या शासन निर्यणान्वये मेटा नाशिक येथे प्रत्यक्ष सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात ६ उमेदवार प्रशिक्षणासाठी रुजू झाले आहेत. सदरहू उमेदवारांचा एक वर्षाचा प्रशिक्षण 
कालावधी दि.३१.१२.२०२० रोजी संपुष्टात येत असल्याचे मेटा, नाशिक यांनी त्यांच्या जा.क्र.प्रशिक्षण/वलि/१२७७, 
दि.२३.१०.२०२० व जा.क्र.प्रशिक्षण-वलि/१४७७, दि.४.१२.२०२० च्या पत्रांन्वये कळविले आहे. 
३. सदरहू उमेदवारांना दि.०१.०१.२०२१ पासून महसुली संवर्ग वाटप नियम, २०१५ नुसार त्यांची पदस्थापना 
करणे आवश्‍यक आहे. विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली,२०१५ व सुधारणा २०१७ मधील तरतूदीनुसार समक्रमांक 
शासन निर्णय दि.२६.१२.२०१९ अन्वये मेटा नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी हजर झालेल्या ६ उमेदवारांना सहायक 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ या पदासाठी महसूली विभाग वाटप "प्रपत्र-अ" मध्ये करण्यात येत असून 
त्यांच्या करण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही. 
8. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश या 
आदेझाच्या दिनांकापासून ३ दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत व सदर सविस्तर पदस्थापनेच्या आदेशाची प्रत 
शासनास ई-मेल द्वारे त्याच दिवशी पाठविण्यात यावी. मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित 
करतेवेळी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व मंडळांतर्गत रिक्‍त असलेली पदे विचारात घेवून Vad सहायक कार्यकारी 


अभियंत्यांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.9२/आ(संनि) 

५. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ या पदावर सदर अभियंत्यांना 
पदस्थापना देताना ज्या कार्यालयातील पदे भविष्यात सेवानिवृत्ती किंवा पदोन्नतीने रिक्त होणार आहेत अशा पदांवर 
तसेच अकार्यकारी पदावर पदस्थापना देवू नये. तसेच दि.०१.०१.२०२१ रोजीची रिक्‍त पदे व ज्या ठिकाणी प्रकल्पाचे 
कामकाज चालू आहे अशाच ठिकाणी सदर अभियंत्यांना पदस्थापित करण्यात यावे व पदस्थापना देताना आदिवासी, 
नक्षलग्रस्त व आकांक्षित जिल्ह्यातील रिक्‍त असलेली पदे प्राथम्याने भरण्यात यावीत. 

६. कोविड-१९ विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे देशांतर्गत टाळेबंदी घोषित करण्यात आल्याने दि.०१.०१.२०२० 
पासून मेटा, नाशिक येथे प्रशिक्षण घेत असलेल्या ६ सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या प्रशिक्षणाचा काही 


भाग दि.३१.१२.२०२० पर्यंत पूर्ण होवू शकला नाही. त्यामुळे भविष्यात मेटा, नाशिक यांचेकडून पुढील कालावधीत 


प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आल्यास सदर अभियंत्यांना प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे बंधकारक weo. तसेच 
संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनादेखील उमेदवारांना मेटा, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहण्याकरीता 


कार्यमुक्त करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा त्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्यात येणार नाही. 

७. सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य, गट-अ या पदावर महसूली संवर्ग वाटप झालेले उमेदवार ज्या 
दिवशी मेटा नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी हजर झालेले आहेत तो दिनांक त्यांचा पदस्थापनेचा दिनांक समजण्यात 
यावा. 

८. श्री.सागर विठोबा सानप व श्री.हर्षल निवृत्ती चव्हाण यांना त्यांच्या जाती/जमातीच्या दाव्याची सत्यता 
तपासणीच्या अधीन राहून सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
त्यांच्या जात/जमाती प्रमाणपत्र व जात/जमाती वैधता प्रमाणपत्र याबाबतचा सत्यता अहवाल संबंधितांकडून शासनास 
प्राप्त झालेला असल्याने समक्रमांक दिनांक २६.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयातील अटीची पूर्तता झालेली आहे. 

९.  श्रीम.सबुरी चंद्रकांत डोंगळीकर यांची खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित जागेवर शिफारस केली असून 
त्यांनी शासनास सादर केलेली उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतची (नॉन क्रिमिलेअर) प्रमाणपत्रे महिला व 
बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून तपासणीअंती वैध ठरण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांना सहायक 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ या पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. त्या उन्नत व प्रगत गटात 
मोडत नसल्याबाबतचा अहवाल अद्याप शासनास अप्राप्त आहे. यास्तव, श्रीमती डोंगळीकर यांची सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील तात्पुरती पदस्थापना त्यांचे उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र सक्षम 


प्राधिकरणाकडून पडताळणी होण्याच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९/प्र.क्र.9२/आ(संनि) 

१०. समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक २६.१२.२०१९ मधील नियुक्ती संदर्भातील अन्य सर्व अटी व शर्ती कायम 
राहतील. 

११. विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / बदली / नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार/आमदार/ लोकप्रतिनिधी/ खाजगी 
व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२२१७१०२३०१२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 
Digitally signed by Arvind Vitthalrao 
ar 
BN CN = Arvind Vitthalrao Pagar, C = 


Arvind 
Vitthalrao Pagar 111 ott al 


Department 
Date: 2020.12.22 17:15:35 +05'30' 


महाराष्ट्राचे Weg यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


(अरविंद वि. पगार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

संबंधित उमेदवार यांना ई मेलद्वारे 
प्रत: 
१ अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२ सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३ सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४ अ.मु.स., सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२, मंत्रालय, मुंबई 


मुख्य अभियंता(स्थापत्य), जलसंपदा विभाग, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद 
महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


) 

) 

) 

) 

) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

) 

) 

) 

) महाळेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


१०) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

१२) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

१३) उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

98) कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१)/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षणो/गोपनीय/नोंदणी शाखा, 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१५) संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्ती २०१९/प्र.क्र.७२/आ(संने), दिनांक : 22 डिसेंबर, २०२० सोबतचे 


"प्रपत्र -अ 
अ.क्र. | मलोआ नांव जात | नियुक्तीचा | बंधपत्रा द्वारे | अधिनियमावली नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 
गुणवत्ता प्रवर्ग प्रवर्ग मागितलेला | नुसार वाटप 
क्रमांक महसूली करण्यात 
विभाग आलेला 
महसूली विभाग 
| १_| ? 3 8 g § | ow ८ 
पि १/२०१७ | श्री.जलेश संतोष रिह खुला खुला नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 
२. २/२०१७ | श्री.सागर विठोबा सानप भ.ज.(ड) | खुला अमरावती  । अमरावती मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
३. ३/२०१७ | श्री.विशाल नंदकुमार खुला खुला अमरावती अमरावती मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
कुलकर्णी अमरावती अंतर्ग अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
णं ४/२०१७ | श्रीमती सबुरी चंद्रकांत खुला खुला औरंगाबाद । औरंगाबाद मुख्य अभियंता, लाभक्षेत्र विकास जलसंपदा 
डोंगळीकर (महिला) | (महिला) विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
षु. ५/२०१७  । श्री.हर्षल निवृत्ती चव्हाण अ.जा. । अ.जा. पुणे नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
६. ६/२०१७ | श्रीमती सारिका अरुण अ.जा अ.जा. नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पानतावणे (महिला) | (महिला) नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी 


Arvind Vitthalrao 
Pagar 


Digitally signed by Arvind Vitthalrao Pagar 

DN: CN = Arvind Vitthalrao Pagar, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 

Date: 2020.12.22 17:15:54 +05'30' 


(अरविंद वि. पगार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


